महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी या 
विद्यापीठास सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) करीता अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत (अनिवायी.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१४२२/प्र. क्र.१२२/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) कृषि व पदुम विभाग समक्रमांक शासन निर्णय दि.२३.०६.२०२२. 
3) नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे क्र.मफुकृवि/ळेखा-२/१६६ 
व १६५/२०२२, दि.०९.०६.२०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


वित्त विभाग संदर्भ क्र.१ च्या परिपत्रकानुसार राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांना मागणी क्र. डी- 


३, '२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण' या मुख्य लेखाजीर्षाखाली अनिवार्य योजनांतर्गत ३१ सहायक 


अनुदान (वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता ४२% च्या मर्यादेत निधी बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात 


आला आहे. सदर निधीपैकी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाला सहायक 


अनुदान (अनिवार्य २४१५ ००२५ व २४१५ ०१९७ या लेखाशिर्षातर्गत ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) 


करीता २१ टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत निधी संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला 


आहे. नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांनी संदर्भ क्र.३ च्या Vara AAR सादर 


केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी करिता २४१५-कृषि विषयक 


संशोधन व शिक्षण, ०१-पीकसंवर्धन (२४१५ ००२५), ०३-पशुसंवर्धन (२४१५ ०१९७) (अनिवार्य) ३१-सहायक 


अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून खालीलप्रमाणे एकूण 


रु.२,४५,९०,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी पंचेचाळीस लाख नव्वद हजार फक्त) एवढे अनुदान वितरीत 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१४२२/प्र. क्र.१२२/७-अओ 


करण्यास झासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


(रु. लाखात) 
अ. निवाय ठेखाशीर्ष सन २०२२-२३ | सन २०२२-२३ या शासन एकूण वितरीत 
क्र. | योजनेचे नाव (अनिवार्य) करीता वर्षात वितरीत निर्णयान्वये अनुदान 
अर्थसंकल्पीत अनुदान वितरीत करावयाचे | (अर्थसंकल्पीय 
तरतूद (अर्थसंकल्पीय अनुदान तरतूदीच्या 
तरतूदीच्या (अर्थसंकल्पीय ४२%) 
२१%) तरतूदीच्या २१%) 
१ २ ३ 8 भु & (9(4+&) 
०१ | मागणीक्र. | ०१ पीकसंव 
डी-३, (२४१५ ००२५) ।११५८.७५ २४३.३ २४३.३ ४८६.६ 
१२०, इतर ३१ सहायक 
संस्थांना अनुदाने 
सहाय्य, (वेतनेतर) 
02 । (00)(09) 03 पशुसंवर्धन 
महात्मा फुले | (२४१५ ०१९७) १२.७१ २.६ २.६ ५.२ 
कृषि ३१ सहायक 
विद्यापीठास अनुदाने 
सहायक (वेतनेतर) 
अनुदान 
एकूण ११७१.४६ २४५.९ २४५.९ ४९१.८ 


२. सदर शासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


१. वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


२. कृषि विद्यापीठांनी योजना/योजनेतर आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत अनिवार्य 
योजनेतील अनुज्ञेय बाबींसाठीच खर्च करावा. 
३. वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर 


सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी 
परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१४२२/प्र. क्र.१२२/७-अओ 


8. 


ज्या योजनांतर्गत/योजनेतर योजनांचा कालावधी Wiser आहे, अशा योजना संबंधित 
कालावधीनंतर शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 


. महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, 


अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेशा / कार्यपध्दतीनुसार खर्च 
करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल शासनास 
संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, 
मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 


. कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत 


विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न 
वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


. विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, महाराष्ट्र 


कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ मधील 
तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ 
अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व arid 


काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


३. 


या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाश्ीर्षाखाली मंजूर 


केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 


8. 


उपविभागीय कृषि अधिकारी, राहुरी, जि. अहमदनगर, या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 


संबंधित उपशीर्षांतर्गत मंजूर Hoe अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक अजीयु- 


१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि शासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर- 


34/20-3, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना अदा 


करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१४२२/प्र. क्र.१२२/७-अओ 


५. हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधीळ परिच्छेद १४२ व १४४ अन्वये 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार तसेच वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या 


परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०१०९१५४७४५१५०१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MITALI KALPESH Oia er COVERWENT OF HARARASHA ous ACCULTUE AND ADF PATE 


८८58, 


CHAUDHARI यया 
(मिताली चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
२. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 
३. सहसंचालक (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, राहुरी, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर, 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
९. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१०.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
११.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
१२.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६ओ/२अे, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ०३२, 
१३. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


